सन २०२२-२३ अर्थसंकल्पीय अनुदान 
मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय 
कर्मचारी इत्यादींना कर्ज - 
(२०१)(००)(०१) घर बांधणी अग्निम. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२३/(३)/प्र.क्र.०१/पाच, 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : ०२ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ : 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः - एचबीए१०८०/सीआर ४९२/जीईएन ५,दि. १.१.१९८१. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः - अग्रिम १०९६/प्र.क्र.२६/९६/विनयिम, दि. १५.१०.१९९६. 

3) विधि व न्याय विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः - घबांअ१००१/९५(२)/का.पाच, दि. २३.०२.२००१. 

४ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.०२.२०१५. 
) 
) 


५) शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-घबांअ २०१२/प्र.क्र.३०/२०१२/विनियम,दि.२९.०२.२०१६. 
६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१९/प्र. क्र. १४/२०१९/विनियम, दि. ०२.०२.२०२१. 


शासन निर्णय :- 


विधि व न्याय विभाग मागणी क्र. जे-५, लेखाशिर्ष 9६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
(२०१)(००)(०१)- घरबांधणी अग्निमे, अनिवार्य (9७६१० ०४७२) (दत्तमत) खाली २०२२-२३ या वित्तिय 
वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून, यादी क्रमांकः “१, २, व ४” मध्ये दर्शविलेल्या शासकीय अधिकारी/ 
कर्मचा-यांना "घरबांधणी अग्निम" या प्रयोजनासाठी अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी सोबतच्या 
विवरणपत्र “अ” मधील रकाना क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना ४ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु. १२,७७,२०,२१९ /-(अक्षरी रुपये बारा कोटी सत्याहत्तर लाख वीस हजार 
दोनशे एकोणीस wad) इतक्या निधीचे खाळील अटींच्या अधीन राहून वितरण करण्यास शासन 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अटी आणि शार्ती :- 

(१ हानिधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घबांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ१०८८/(१५५)/विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त 
विभाग क्र.घबांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११ / विनियम, दि.२७.२.२०१२, शासन निर्णय, वित्त विभाग 
क्रमांक घबांअ २०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ व शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ 
२०१९/प्र. क्र. १४/२०१९/विनियम, दि. ०२.०२.२०२१ तसेच मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, 
परिशिष्ट २६ मधील विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पालन करुन वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. घरबांधणी अग्निमाच्या रकमेचे वितरण आदेडा पारित करतांना संबंधित 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२२/(३)//प्र.क्र.०१/पाच 


अनुषंगाने प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करावी तद्‌नंतरच निधी वाटपाचे आदेश काढून कोषागारातून 
रक्‍कम आहरीत करावी. 

(२) प्रमाणित अग्रिम संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी अर्जदाराने सर्व बाबींची/कागदपत्रांची 
पूर्तता केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घ्यावी. तसेच अर्जदार सेवानिवृत्त 
होण्यापूर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसुली होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


(३) अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षाचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या अग्निमास मंजुरी 
देऊन अग्निमाची रक्‍कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच कोषागारातून रक्‍कम काढल्यानंतर ती 
रक्‍कम तीन दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी. 


(४ बांधकामाखाली (Under construction) असलेल्या सदनिकेच्या खरेदीच्या प्रयोजनार्थ अग्निम 
घेतले आहे अज्ञा प्रकरणी अर्जदाराच्या घराचे बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण झाल्याची खातरजमा 
नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी व तद्‌्नंतरच दुसर्‍या व तिसर्‍या टप्यासाठी अनुदानाच्या 
मागणीसाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. ज्या अर्जदाराना ३ रा हप्ता/अंतिम हप्ता 
प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्या अर्जदारांकडून नियमानुसार आवश्‍यक त्या संपूर्ण कागदपत्रांची 
पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्‍कम प्रदान करण्यात यावी. 


(५) "जमीन खरेदी करुन घर बांधणे" या प्रयोजनासाठी अग्निमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर 
दुसरा हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक 
प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र 
बी-१ मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. घरबांधणी या प्रयोजनासाठी या ज्ञापनानुसार प्रमाणित करण्यात 
आलेल्या अग्रिम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट 
२६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा 
अर्जदारांकडून त्यांना मिळालेल्या अग्निमाची वसुली, त्यावरील व्याजाची वसुली मुंबई वित्तीय नियम, 
१९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी. 


(§) " तयार घर खरेदी" या प्रयोजनासाठी अग्निम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई 
वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात 
आल्यावरच अग्रिमाची रक्‍कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या 
प्रयोजनासाठी अर्जदारास शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ १०८७/(४६५)/विनियम, 
दिनांक ६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद HSS कागदपत्रे सादर 
केलेली आहेत, याची खात्री झाल्यावरच ahs मंजूर करण्यात यावा. तसेच नियंत्रक अधिकारी यांनी 
जुने तयार घर/नवीन तयार घर याबाबत अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र 
स्विकारताना ते योग्य ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरुन दुय्यम निबंधक, महसूल व वन विभाग 
यांच्याकडे संबंधितांकडून नोंदणी (Registration) केले असल्याबाबतची शहानिझा करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२२/(३)//प्र.क्र.०१/पाच 


(७ "घर खरेदीसाठी/घर बांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड" या 
प्रयोजनासाठी अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून अग्निम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या 
कर्ज व शिलकीबाबतचे संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अळीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष 
शिल्लक कर्जाइतकेच अग्निम मंजूर करावे. 


(८) जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत wo तर तसे शासनास त्वरीत 
कळविण्यात यावे. तसेच प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी रक्‍कम मंजूर करण्यात येत असेल तर तसेही 
समुचित तपज्ञीलासह तात्काळ कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्निमाची उर्वरित रक्‍कम या विभागास 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (805) तात्काळ परत करण्यात यावी. 


(९ घरबांधणी अग्निम मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा 
निधीकडेच उतरवावा अशी अट आदेशात नमूद करावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन, 
म्हाडा, २६४, पहिला मजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी. 


(१० प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी यांनी उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा 
महालेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी 
htto://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात 
यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएडान Hess Rows प्रत्येक 
महिन्याच्या Io तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे परस्पर पाठविण्यात यावे. 


(११ अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्रिम मंजूर करण्यात आले आहे, त्याने त्याच प्रयोजनासाठी त्या 
रकमेचा विनियोग करण्यात आला असल्याच्या विनियोग प्रमाणपत्राची मूळ प्रत मंजुरी अधिका-यांनी 
त्यांच्या अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी. तसेच, प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग 
विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 


(१२) यादी क्रमांक २ व ४ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या 
दाखल्याच्या आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ 
दिवसात पूर्ण न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्‍कम 
इतर पात्र अर्जदारास वितरीत करणे शक्य होईल. जर काही कारणास्तव अग्रिम मंजूर करण्यात येत 
नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या 
अनियमिततेस संबंधित नियंत्रक अधिकारी जबाबदार राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 


(१३) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे Yor असल्यास, अर्थसंकल्पिय 
वित्तीय प्रणालीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात 
यावा. तद्नंतर, त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून 
आव्यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२२/(३)//प्र.क्र.०१/पाच 


(१४) घरबांधणी अग्निमाच्या मुद्दलाची परतफेड "घरबांधणी अग्निम -७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादिना 
कर्जे-२०१, (००)(०१) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७६१०५०१५)” या जमा शीर्षाखाली आणि व्याज 
“००४९-व्याज जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४) () घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा (००४९१७३८) 
शासकीय कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४४ (१) घरबांधणी अग्रिम" या जमा शीर्षाखाली जमा 
करण्यात यावे. 


(१५) या शासन निर्णयान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्निमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित 
केलेल्या/करण्यात आलेल्या दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील 
अर्जदारानी प्रमाणित केळेळे घरबांधणी अग्निम हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक 
अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशीवरुन प्रमाणित करण्यात येत आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने 
निश्चित केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून अग्निमाचे वितरण करणे व ती वसूल करणे याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


(१६) प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना घरबांधणी मंजूर करण्यात आले आहे. 
त्यांच्या सेवापुस्तकात त्याबाबतची नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची 
छायांकिंत प्रत शासनास सादर करण्यात यावी. 


(१७) सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी, उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्िष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (808) तरतुदीचे वाटप "आहरण व संवितरण अधिका-यांना" करावे. 
सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावाव तो 
मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


(१८) या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक जे-५, ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज 
(दत्तमत) (२०१)(००)(०१)-घरबांधणी अग्निमे अनिवार्य (9७६१० ०४७२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


(१९) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ 
एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिला, उप 
विभाग-१ मधील अ.क्र.११, मुंबई वित्तिय नियम - १९५९ मधील नियम क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक 
विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 
विधि व न्याय विभाग यांच्या मान्यतेने प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२२/(३)//प्र.क्र.०१/पाच 
२०) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०२०२१८०९१५७९१२ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SHANTARAM PUJARI 


MAHENDRA DN: CN = MAHENDRA SHANTARAM PUJARI, C = IN, 
०२५ 


OVERNMENT OF 


5 H A N TA RA M P U J A R MAHARASHTRA OU = LAW AND JUDICIARY 


(महेंद्र शां. पुजारी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- विवरणपत्र “अ* आणि यादी क्र. १,२व ४ 


प्रति, 

१. प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र २,नागपूर 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 

७. सह सचिव, (प्रशा) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सह सचिव,विधि व न्याय विभाग, (का.०८), मंत्रालय, मुंबई 

९. महाप्रबंधक, (वित्त व अंदाज),उच्च न्यायाळय,अपिळल शाखा, मुंबई 

१०. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 

११. मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई 

१२. मुख्‌य Aaa लघुवाद न्यायालय, मुंबई 

१३. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१४. महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई 

१५. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद 

१६. प्रबंधक प्रशा, उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर 

१७. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पालघर,रत्नागिरी,नाशिक,जळगाव,अहमदनगर,पुणे,सातारा, 
सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, परभणी, बीड, लातूर, बुलडाणा, नागपूर, 

१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर,रत्नागिरी,नाशिक,जळगाव,अहमदनगर,पुणे,सातारा, सोलापूर, 
कोल्हापूर, औरंगाबाद, परभणी, बीड, लातूर, बुलडाणा, नागपूर, 

१९. प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई 

२०. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, (कार्यासन- ८/कार्यासन-५), मंत्रालय मुंबई 

२१. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (अर्थसंकल्प ७ व १०/व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

२२. कार्यासन अधिकारी (कार्या-(२-अ) कार्या-२३,कार्या-२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 

२३. निवड नस्ती (कार्यासन- ५), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


विवरणपत्र अ 
विवरणपत्र- अ 


मंजूरी /नियंत्रक अधिकारी 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. TAT १२२३/(३)/प्र.क्र.०१ /का. पाच, दि. ०२ फेब्रुवारी २०२३ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


वितरीत करण्यात आलेले घरबांधणी अग्रीम 


(रुपये) 


ee a oe eee याता 


eee en ee | 


६६५९६१६ 


सचिव, (प्रशा) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


क,(वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई 


क, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 
मुख्य न्यायाधीश,लघुवाद न्यायाधीश, मुंबई 


मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई 


५३६७८८५ 
१५८२५११ 


१०११८६१५ 


ल्क 


८०९०१९६ 


प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय,मुंबई 


सह सचिव विधि व न्याय विभाग, (का.०८) मंत्रालय मुंबई 


धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालय 
राज्य विधि सेवा प्राधिकरण मुंबई 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, पालघर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक 


जिल्हा व सत्र POAT, जळगाव 


१२९३६७९ 
१४९६२८५७ 
२८५२००० 


९०००००० 


१३३५२५० 


१४९२८९१ 


४७८०६७९ 
३३०१७२७ 


नन 


३१०१००४४३२ 


es | 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, कोल्हापूर 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीजञा, औरंगाबाद 


प्रशा, उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद 


Beea ०००२२ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडहा, अहमदनगर २२९०००० 
१५ ०००२३ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीझा, पुणे ६९२७७४४ 
Peso 7 ०००२४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सातारा ies ७२३३९१२ 

०००२७ जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सोलापूर ४६७०२९३ 


२४६४००३ 
११५७११६ 


१९३१२२३१ 


००१४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, परभणी 


zl 


३२१४००० 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, बीड 


४६०१००४४४९ 
(एकूण रु.बारा कोटी सहत्याहत्तर लाख वीस हजार दोनही एकोणीस फक्त) 


१५७०७८० 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नागपूर 
बंधक प्रशा, उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर 


१७३०९३७ 
५६३०००० 
२१८५२७१ 


२४९६०२६ 


ही हि 


9219920298 


MAHENDRA 


Digitally signed by MAHENDRA SHANTARAM 
DN: GN = MAHENDRA SHANTARAM PI 

5 HAN TARA M P UJ AR | IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMEN 
DEP; 


MAHARASHTRA, OU = LAW AND JUDICIARY 


Date: 2023.02.02 18:14:59 +05'30' 


(महेन्द्र.शां पुजारी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


'UJARI, C = 


यादी क्र. 01 


यादी क्र.१ अमागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिव वारी ) 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांऊ १२२३/(३)/प्र.क्र.०१/का. पाच, दि. ०२ फेब्रुवारी २०२३ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 
अ.क्र. a चे नाव 1 मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय मंजूर करावयाचे| हप्ता/एक रकमी।  शोरा 
अग्रिम अग्रीम 
क्क 0७ त 
श्री. सर्वेश अरविंद बाबानगरे प्रबंधक,उच्च न्यायालय मुळ १५८२५११ १५८२५११ एकरकमी । नियमानुसार । 
र वि ss Baad 
प्री. सूरज बापू नदाफ कनिष्ठ लिपिक धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, |गृहकर्ज परतफेड ५५२००० एकरकमी । नियमानुसार | 
मुंबई कार्यालय 
३ श्रीमती. ज्योती सुरेश नावडकर ।|कनिष्ठ लिपिक धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, |गृह कर्ज परतफेड | २३००००० २३००००० एकरकमी | नियमानुसार 
ee 0 eee का | 
Fea प्री. उमेश बबन पाटील लिपिक टंकलेखक मुख्य न्यायधीहा,लघुवाद कर्ज परतफेड ।१४८०६१५ १४८०६१५ एकरकमी । नियमानुसार 
ie eee | 
घु लेखक ( उच्च श्रेणी) मुख्य महानगर दंडाधिकरी यां कर्ज परतफेड ।३८७२६६० ३८७२६६० एकरकमी | नियमानुसार 
कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई । 
प्री. वसंत एस यादव सचिव, जिल्हा सेवा प्राधिकरण, ।महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण परतफेड | ५०००००० ५०००००१ एकरकमी | नियमानुसार | 
मुंबई | 
श्री. शेखर प्रकाश जॉन जगताप केलांचे व परतफेड | ३३३००० ३३३०००० एकरकमी | नियमानुसार 
। न्यायालय. 
श्री. अनिल गजानन मुंडे सरकारी वकिलांचे काय २०७८०१९ २०७८०१९ एकरकमी | नियमानुसार | 
न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई 
वि घु लेखक ( निम्न श्रेणी ) सरकारी वकिलांचे कार्यालय,उच्च परतफेड । ३६५०९५० एकरकमी । नियमानुसार । 
श्रीवास्तव न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई 
श्री. शशिकांत इ. यादव लिपिक टंकलेखक री वकिलांचे कार्यालय,उच्च ।गृह कर्ज परतफेड । १७३०७०८ एकरकमी । नियमानुसार 
न्यायालय, रिट शाखा, मुंबई । 
ee श्री. TAR भ. यादव लिपिक टंकलेखक सरकारी वकिलांचे कार्यालय,उच्च |गृह कर्ज परतफेड । १३०६५३० १३०६५३ एकरकमी । नियमानुसार 
dl Sauter | || 
१२ श्री. गणेश खुपचंद जैन कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृह कर्ज परतफेड । १३३५२५० १३३५२५० एकरकमी | नियमानुसार 
पालघर 
Bee प्रीमती.तन्वी नितीन खाडे निष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परतफेड । १४९२८९१ १४९२८९१ एकरकमी । नियमानुसार 
रत्नागिरी 
a श्री. सचिन गवनाथ देवकर कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परतफेड । १९९०००० १९९०००० एकरकमी =| नियमानुसार 
नाशिक 
१५ श्री. बस्ते पोपट दौलत निष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परतफेड | १७७४५५२ १७७४५५२ एकरकमी | नियमानुसार 
नाशिक 
१६ श्री. राहूल नारायण पाटील घु लेखक (श्रेणी-३) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परतफेड  । १९७४१८४ १९७४१८४ एकरकमी । नियमानुसार 
जळगाव 
pea A. कल्पेश प्रदिप चंद्रात्रे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहाा, गृहकर्ज परतफेड । १३२७५४३ एकरकमी | नियमानुसार 
जळगाव 
श्री. आसीफ शैफोद्दीन होख कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, rare घर खरेदी  । २२९०००० एकरकमी । नियमानुसार 
अहमदनगर 
BS A. तानाजी अंकुछा होळके घु लेखक ( श्रेणी 9 ) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, एकरकमी | नियमानुसार 
पुणे 
सातारा । 
२१ श्रीमती तृप्ती नितीन जाधव प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ४४३१८४२ एकरकमी । नियमानुसार । 
सातारा | 
२२ श्री. महेश सोपान गव्हाणे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख १६६२३२९ १६६२३२९ एकरकमी । नियमानुसार | 
२३ श्री. समिर महेबुब फकिर रिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृह कर्ज परतफेड । २४६४००३ २४६४००३ एकरकमी । नियमानुसार । 
कोल्हापूर 
२४ श्री. प्रशांत सदाशीव तरटे निष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृह कर्ज परतफेड | ११५७११६ नियमानुसार 
औरंगाबाद । 
पी. विजयकुमार लक्ष्मीकांत प्रबंधक प्रशा, उच्च न्यायालय मुंब २५२०००० २५२००० एकरकमी | नियमानुसार | 
व खंडपीठ औरंगाबाद 
पी. देवकुमार बापूराव येन्के प्रबंधक प्रशा, उच्च न्यायालय मुंबई, २८७०८६७ एकरकमी । नियमानुसार 
खंडपीठ औरंगाबाद 
श्री. TART मारोतराव काकडे १८५८१६२ १८५८१६२ एकरकमी । नियमानुसार 
खंडपीठ औरंगाबाद 
प्री. प्रसाद Ra जैन २३७७६३१ एकरकमी | नियमानुसार 
खंडपीठ औरंगाबाद 
ुंबई, एकरकमी | नियमानुसार | 


प्रीमती शितल अभिजीत शिंदे ee पि प्रबंधक प्रशा, उच्च न्यायालय कर्ज परतफेड ।१८८५७९१ १८८५७९१ 
खंडपीठ औरंगाबाद 


Page 1 


यादी क्र. 01 


श्री. संतोष हारदराव देवळे 


ष्ठ लिपिक 


श्री. मेहताब युसूफसाब वाडीवाले 


श्री. फारूक महेबुबसाब सय्यद 


श्री. स्वप्नील चंद्रकांत खटी 
पी. चंद्रकांत पुरुषोत्तम गौरकर 


श्री. प्रसाद प्रभाकरराव SATIS 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
प्रबंधक प्रशा, उच्च न्यायालय मुंबई, 


(एकूण रु. आठ कोटी चौदा लाख सहा हजार सातशे सहासष्ठ फक्त ) 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, १५७०७८० १५७०७८० 
बीड 
दिवाणी न्यायाधीश (क.स्त) | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ३२१४००० ३२१४००० एकरकमी 
परभणी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, कर्ज परतफेड | १७३०९३७ १७३०९३७ एकरकमी 
लातूर 
मुख जिल्हा न्यायाधीहा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीझा, ५०००००५ ५००००० एकरकमी 
बुलडाणा 


२१८५२७१ 


२४९६०२६ २४९६०२६) एकरकमी 


८१४०६७६६ 
पा 


नियमानुसार 


+ 
नियमानुसार 


नियमानुसार 


नियमानुसार 


नियमानुसार 


नियमानुसार 


5 = Maharashtra, 0000! 


SHANTARAM PUJARI क ou iano wotcane 


Page 2 


D 
Date: 2023.02.02 18:15:28 +05'30" 


(महेंन्द्र.शां पुजारी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


यादी क्र.02 


यादी क्र.२ मागास ( 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. TAS १२२३/(३)/प्र.क्र.०१/का. पाच, दि. ०२ रुपयात) 
a नाव ie मंजूरी अधिकारी a य शेरा 
व्य २ PRR ea Bese Ses 4 Eee 
ee श्रीमती. सुप्रिया श्रीकर धावरे प्रारुपकार नि सह सह सचिव, (प्रशा) विधि व न्याय ३०% पहिला नियमानुसार 
सचिव विभाग, मंत्रालय मुंबई ह्प्ता 
२ श्री. सचिन दत्तात्रय कस्तुरे वर सचिव, (विधि) सह सचिव, (प्रशा) विधि व न्याय परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
विभाग, मंत्रालय मुंबई 
३ श्रीमती. हर्षालादेवी प्रदीप गंगावणे ae महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च कर्ज परतफेड १९५४१८५ १९५४१८५ एकरकमी नियमानुसार 
न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई वि 
श्री. अशोक भीमराव कालेनंद महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च कर्ज परतफेड १८१३७०० १८१३७०० एकरकमी ।नियमानुसार 
हि न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई 
५ श्रीमती. वंदना राजेश सुर्यवंशी ee टंकलेखक मुख्य न्यायाधीशा,लघुवाद परतफेड १८५००० १८५०००० एकरकमी नियमानुस 
नि न्यायाधीश ,मुंबई । 
६ श्री. सचिन विश्वनाथ चौधरी लिपिक टंकलेखक मुख्य न्यायधीहा,लघुवाद कर्ज परतफेड १५००००० १५००००० रंजल्या नतर 
eee ee : | 
द्वि श्री. अतुल गजानन राणे OR प्रबंधक मुख्य न्यायधीश,लघुवाद परतफेड ४४००००० ४४००००० एकरकमी नियमानुसार 
Fi SS ओर कटे 
८ श्री. संतोष सामलिंग पांढरे लिपिक टंकलेखक मुख्य न्यायधीशा,लघुवाद शिंक वि बांधणी २९६०००० ८८८००० ३०% पहिला ।नियमानुसार 
Fae प्री. विजय नारायण करंबेळे घु लेखक ( श्रेणी- प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक १२९३६७९ एकरकमी ची, यम 
३) न्यायालय, मुंबई 
ae प्री. निलेडा रघुनाथ तायडे लिपिक टंकलेखक मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे कर्ज परतफेड १९०७५३६) एकरकमी ।नियमानुसार 
व कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई 
ग्री. सुमित राजाराम चोरगे लिपिक टंकलेखक मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे २३१०००० एकरकमी नियमानुसार 
| so 
१२ श्री. प्रकाश शं. कनकुटे घु लेखक सरकारी वकील उच्च न्यायलय, १८६६८९३ एकरकमी 'नियमानुसार 
१३ श्री. अश्विन उत्तम पाटील घु लेखक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे गृह कर्ज परतफेड ३९४०९३४ ३९४०९३४ एकरकमी ।नियमानुसार 
a eed 
श्रीमती . कविता दीपक धातुंडे घु लेखक (श्रेणी । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृह कर्ज परतफेड ८७५२८२ ८७५२८२ एकरकमी ।नियमानुसार 
ee 0000000000 रीती | 
१५ श्री. राजशेखर रामचंद्र माने कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, कर्ज परतफेड १३७१९६४ १३७१९६४ एकरकमी नियम | 
ee eee 
१६ श्री. वसिम इकबाल परकोटे नकी यक कक्ष प्रबंधक प्रशा, उच्च न्यायालय मुंबई, |गृह कर्ज परतफेड १९२७९७१ १९२७९७१ एकरकमी नियम 
ठ्य Pron खंडपीठ औरंगाबाद 
श्री. भगवान प्रकाह पाटील लिपिव प्रबंधक प्रशा, उच्च न्यायालय मुंबई, गृह कर्ज परतफेड १८९८७८९ १८९८७८९ एकरकमी नियम | 
ee खंडपीठ औरंगाबाद 
१८ श्री. अशोक नामदेव तारू लिपिव प्रबंधक ( प्रशा ), उच्च न्यायालय मुंबई, गृह कर्ज परतफेड १५७४१४९ १५७४१४९ एकरकमी वित यम 
श्री. जितेन्द्र शिवाजी वखरे peed पिव प्रबंधक प्रशा, उच्च न्यायालय मुंबई, परतफेड २३९८८७१ एकरकमी |नियमानुसार 
कन 
२० श्री. पंकज नंदलाल रावळे रिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, वि बांधणी २१००००० ६३०००० ३०% तिसरा 
त Te ee र 
(एकूण रु. चार कोटी दहा लाख एकसष्ठ हजार Waal एकोणसत्तर फक्त) ४१०६१५६९ 


MAHENDRA 
SHANTARAM PUJARI 


Digitally signed by MAHENDRA SHANTARAM 
PUMARI 


DN: CN = MAHENDRA SHANTARAM PUJARI, C = IN, 
‘S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT 

Date: 2023.02.02 18:15:49 +05'30" 


Page 1 


(महेंन्द्र.ां पुजारी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


यादी क्र.04 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. TAIT १२२३/(३)/प्र.क्र.०१/का. पाच, दि. ०२ फेब्रुवारी २०२३ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


वा eee नाव 


छळत 2 


।__१__ pater. सविता राजाराम ऐवळे प्रमख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, सोलापूर १६३६००० 


श्री. प्रदिप किशार विसपूते 


श्री. महेंद्र किसन परदेशी 


Peed श्रीमती.राजश्री र. गांगुर्डे 


au 


wre जिल्हा व सत्र न्यायधीश, नाशिक गह कर्ज परतफेड | १०१६१२७ 


महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय परतफेड | १६००००० 
अपिल शाखा, मुंबई 


विका 
| एकरकमी| नियमानुसार 


१६००००० वक कमी| नियमानुसार 


् 


शाखा, मुंबई 


(एकूण रु.बावन्न लाख एकावन्न हजार आठरो चौऱ्याऐंशी फक्त) 


pee सरकारी वकिलांचे कार्यालय,उच्च न्यायालय, मुळ गृह कर्ज परतफेड | ९९९७५७ 


९९९७५७ गळ कमी नियमानुसार 


५२५१८८४ 


MAHENDRA 
SHANTARAM PUJARI 


Digitally signed by MAHENDRA SHANTARAM PUJARI 
N = MAHENDRA SHANTARAM PUJARI, C = IN, 
jarashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, QU = LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT 
Date: 2023.02.02 18:16:08 +05'30' 


(महेंन्द्र.शां पुजारी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Pagel 


